केंद्र शासनाला पद्म पुरस्कार २०२० करिता 
नावे सुचविण्यासाठी एका समुचित शिफारस 
समितीची स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) 
शासन निर्णय क्रमांक -पद्य १०१९/ प्र क्र ४७/३१ 
३रा मजला, मंत्रालय, मुबंई-४०००३२. 
दिनांक - १५ जुले, २०१९ 
शासन निर्णय :- 


वेगवेगळया क्षेत्रात अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्य पुरस्कारासाठी शिफारस 
करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निदेश दिले आहेत. २६ जानेवारी, २०२० रोजी घोषीत होणाऱ्या 
पद्य पुरस्कारासाठी मान्यवरांच्या नावाची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्याकरिता खालील प्रमाणे समिती 
गठीत करण्यात येत आहे- 


१. श्री. जयकुमार रावल मा.मंत्री, अन्न आणि औषध प्रशासन, पर्यटन व अध्यक्ष 
राजशिष्टाचार 
२. श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू मा.मंत्री, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम 1 | 
पाटील (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 
श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील मा.मंत्री, गृहनिर्माण सदस्य | 


श्री. विनोद श्रीधर तावडे मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा, णि 
सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्यांक विकास व 
वक्फ, संसदीय कार्ये 

५. fatal पंकजा गोपीनाथ मुंडे |मा.मंत्री, ग्राम विकास, महिला व बाल विकास सदस्य | 
६. jal. एकनाथ संभाजी शिंदे मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक a य 
उपक्रम), सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब 


कल्याण 
७. श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन मा.मंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास aa 
आणि वैद्यकीय शिक्षण 
८. डॉ. अशोक रामाजी उडके मा.मंत्री, आदिवासी विकास भं 
९. डा. रणजीत विठ्ठलराव मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहर), विधी व न्याय, ण 
पाटील संसदीय कार्ये, कौडाल्य विकास आणि 
उद्योजकता, माजी सैनिक कल्याण. 
१०. श्री. अविनाश शरद मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय आणि विठोष वं 
महातेकर सहाय्य 
११. प्रधान सचिव व मुख्य मान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) प्न 


राजशिष्टाचार अधिकारी टि 


शासन निर्णय क्रमांकः पद्य १०१९/ प्र क्र ४७/३१ 


२. हीसमितीझासनाकडे विविध माध्यमांतून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून योग्य मान्यवरांच्या नावांची 
केंद्र शासनाकडे शिफारस करील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१५१५५९२०४००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डू ७ Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 

S at | ५ h Ka [ 0 h a [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD 
Protocol, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7 131539d3b3eb3ba523bb351 
4dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, cn=Satish 


Jondhale ayo Se 


(स. का. जोंधळे) 
सहसचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) मा. मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

४) प्रधान सचिव,सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ, विधानभवन, मुंबई (पत्राने) 

८) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९) आयुक्त, क्रीडा व युवक कल्याण, पुणे 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी, 

११) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

१२) मा.सभापती, विधानपरिषद / मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१३) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१४) सर्व संबंधित मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

१५) प्रोथोनोटरी अन्ड सिनियर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

१६) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय (Ise साईट), मुंबई (पत्राने) 

१७) संचालक (वृत्त, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


